डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण 
योजनेतंर्गत अनुदान वितरण. सन २०१८-१९ 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/भाग-१/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख : २१ फेब्रुवारी, २०१९. 


१) शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१०/प्र.क्र.१५२/१०/का-६, दि.११.१०.२०१३ 
२) जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदूरबार यांचे पत्र क्र. जिनिसनं/संस/मदरसा/२०१८-१९/२६९, 
दिनांक ४.२.२०१९ 
३) जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर यांचे पत्र क्र.जा.क्र.जिनिस/अल्पसंख्यांक/सांस/२९०८/ २०१८, 
दिनांक ३१.१२.२०१८ 
४) जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापुर यांचे पत्र क्र.नियो/कार्या-१८/असंक/६०/२०१९,दिनांक १०.१.२०१९. 
५) जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा पत्र क्र. जिनिस/असंयो/२०१८-१९/का.७/१०,दिनांक ०२.१.२०१९. 
६) जिल्हाधिकारी कार्यालय,जालना यांचे पत्र क्र.जा.क्र.२०१९/साशा/अल्पसंख्यांक/कावि, 
दिनांक ०१.०१.२०१९. 
७) जिल्हाधिकारी कार्यालय, परभणी यांचे पत्र क्र.जा.क्र. नियोजन/ डाँ.झा.हु.म./ अनु २०१८-१९/ १२४, 
दिनांक १४.१.२०१९. 
८) जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली यांचे पत्र क्र. जा.क्र.जिनिस/अल्प/मदरसा/कावि/२०१८-१९/११२, 
दिनांक २९.१.२०१९. 
प्रस्तावना - 
मदरझांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी 
पारंपारिक धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दु या विषयांचे शिक्षण 
देणे, मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या इ. ९ वी, १० वी, ११वी व १२ वी तील तसेच औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी शिष्यवृत्ती देणे, परिणामी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये वाढ होऊन 
त्यांची रोजगार क्षमता वाढून आर्थिक दर्जा सुधारण्यास मदत होईल यादृष्टिने मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी 
पायाभूत सुविधा, ग्रंथालयासाठी अनुदान देणे व शिक्षकांना मानधनासाठी अनुदान देण्याची डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा 
आधुनिकीकरण योजना राबविण्यास शासन निर्णय क्रमांक : अविवि - २०१०/ प्र.क्र.१५२/१०/का-६, दि. ११ ऑक्टोबर 
२०१३ अन्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. सदर योजनेसाठी सन २०१८-१९ करीता ०८.०० कोटी इतकी तरतूद मंजूर 
करण्यात आली आहे. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थेसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २५ जानेवारी, २०१९ 
अन्वये मार्च, २०१९ अखेर पर्यंत सदर योजनातर्गत अर्थसंकल्पित वार्षीक तरतुदीच्या ८०% म्हणजे रू. ६.४० कोटी 
इतका निधी उपलब्ध आहे. त्यामधून सदर योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मदरसांना अनुदान वाटप 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


१. राज्यातील नोंदणीकृत मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी डॉ.झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना 
दि.११.१०.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यानुसार सदर योजनेंतर्गत पात्र 
मदरसांची शासनास अनुदानासाठी शिफारस करण्यासाठी संबंधीत जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/भाग-१/का-६ 


समिती स्थापन करण्यात करण्यात आली आहे. सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता जिल्हाधिकाऱ्यानी त्यांच्या अधिकारात 
अनुदानासाठी पात्र ठरविलेल्या मदरसांची संख्या आणि त्यांना त्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या अनुदानाची 
आवर्यकता यांचा जिल्हानिहाय तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. 


जिल्हानिहाय मदरशांची संख्या व अनुदान 


अ.क्र जिल्हा मदरसा संख्या मंजूर अनुदान (रुपये) 
(१) (२) (३) (४) 
ie नंदूरबार ०२ ८,१५,०००/- 
२. अहमदनगर a 2,¢0,000/- 
३. कोल्हापुर ०२ ७,९५,०००/- 
ee सातारा ०६ २२,९८,८००/- 
4, जालना [| २७,९५,०००/- 
६. परभणी ee | ४,०१,०००/- 
a हिंगोली ०२ ६,१०,०००/- 
एकुण २१ ७९,९४,८००/- 


२. उपरोक्तप्रमाणे मंजूर मदरझांची नांवे व त्यांस मंजूर अनुदान यांचा तपशील दर्शविण्यारे सहपत्र या शासन 
निर्णयासोबत जोडण्यात आले आहे. त्यानुसार एकूण २१ मदरशांना एकूण रु. ७९,९४,८००/- (रुपये एकोणएऐंशी लाख 
GR हजार आठशे फक्त ) इतके अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे. या शासन निर्णयासोबतच्या सहपत्रात 
दर्शविण्यात आलेल्या जिल्हयांच्या समोर नमूद करण्यात आलेले अनुदान संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सूपूर्द 
करण्यात येत आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी, यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या निधीच्या मर्यादेत अनुदानाचे 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून (BDS) आहरण व संवितरण करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 
याकरिता संबंधित जिल्हाधिकारी, हे नियंत्रक अधिकारी अणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी अथवा या कामासाठी त्यांनी प्राधिकृत केलेले त्याच्या कार्यालयातील अधिकारी यांनी 
सोबत जोडलेल्या सहपत्रा प्रमाणे शासन स्तरावर मान्य करण्यात आलेली रक्‍कम संबंधित मदरशांच्या राष्ट्रीयकृत 
बँकेतील खात्यामध्ये ई.सी.एस. द्वारे जमा करावी, उर्वरित रक्कम असल्यास ती शासकीय कोषागारात जमा करावी. 
३. या योजनेंतर्गत मदरशांना चालू वर्षात ज्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच 
प्रयोजनासाठी संबंधित मदरझांनी निधी खर्ची टाकावा. 


४. मदरशांना अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित मदरशांनी अनुदान प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यापासून तीन 
महिन्यांच्या कालावधीत प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे व त्यानंतर अनुदानाच्या विनियोगाचे 
विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. सर्व संबंधित 
मदरशांकडून प्राप्त झालेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी शासनास तसेच 
महालेखापाल कार्यालयास सादर करावा. जिल्हाधिकारी यांनी नियंत्रण अधिकारी म्हणून शासन परिपत्रक वित्त 
विभाग क्र.एयुडी-१०८२/सीआर-९०/८४/कोष-५, दि.२४ सप्टेंबर, १९८६ नुसार सदर निधीच्या खर्चाचा ताळमेळ 
घाळून त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा. तसेच सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा संबंधित लेखाशिर्षाचा 
विनियोजन लेखा अहवाल दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत शासनास निश्चितपणे सादर करावा. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/भाग-१/का-६ 


षु. दि. ११ ऑक्टो., २०१३ च्या शासन निर्णयात योजनेतील अटी व शरर्तीमधील क्र. ८ अनुसार मदरसामध्ये 

शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे दर तीन महिन्यांनी त्यांच्यासाठी नेमलेले शिक्षक मुल्यमापन करतील. यामध्ये विद्यार्थ्यांची 
लेखी/तोंडी परीक्षा घेण्यात येईल व याबाबतचा अहवाल प्रत्येक मे महिन्यामध्ये शिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास 
सादर करतील. 


&. या योजनेंतर्गत उद्भवणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांचे 
अध्यक्षतेखालील शासन निर्णय दि.११.१०.२०१३ मध्ये नमूद उच्चस्तरीय निवड समितीस प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे. 


७. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “मागणी क्र.झेड ई-१, प्रधान लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, 
समाजकल्याण २००, इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (३१) राज्यातील नोंदणीकृत मदरसांना पायाभूत 
सुविधा आणि विषय शिक्षकांच्या वेतनाकरिता सहायक अनुदान (२२३५ बी २२७ ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. वित्त 
विभागाचे परिपत्रक क्रमांक- अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २५ जानेवारी, 2098 अन्वये या योजनेकरीता 
उपलब्ध असलेला रु. ६.४० कोटी निधी मार्च, २०१९ पर्यंत खर्च करण्यास उपलब्ध आहे. या तरतुदीतून चाळू आर्थिक 
वर्षासाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र- 
१००८/प्र.क्र.७०/२००८/विनियम दि.१५.०५.२००९, अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांतर्गत/विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. या निधी वितरणासाठी शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं- 
२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २.४.२०१८ मधील अटींची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२११४३६१५७३१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sandesh Chhabu ies 
Ta dvi यी काळया 2425454856434 
(सं.छ. तडवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान सभा/ विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन,मुंबई. 


५. मा. विधानसभा/विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
७. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/भाग-१/का-६ 


८. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. महालेखापाल % (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

१०. महाळेखापा ५ (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी , नंदूरबार, अहमदनगर, कोल्हापुर,सातारा, जालना, परभणी व हिंगोली 

१२. जिल्हाधिकारी, नंदूरबार, अहमदनगर, कोल्हापुर,सातारा, जालना, परभणी व हिंगोली 

१३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदूरबार, अहमदनगर, कोल्हापुर,सातारा, जालना, परभणी व 
हिंगोली 

१४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, नंदूरबार, अहमदनगर, कोल्हापुर,सातारा, जालना, परभणी व हिंगोली 

१५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नंदूरबार, अहमदनगर, कोल्हापुर,सातारा, जालना, परभणी 
व हिंगोली. 

१६. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

qo. सर्व संबंधित मदरसा (जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत) 

१८.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/भाग-१/का-६ 


Sl. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना, सन २०१८-१९ 
शासन निर्णय क्र. अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/भाग-१/का-६, दि. २१.२.२०१९ सोबतचे सहपत्र 


अ.क्र मदरसांची वितरीत करावयाचे अनुदान (रूपये) | एकूण | विदयार्थी 
पायाभूत । ग्रंथालय | शिक्षकांचे | रूपये | संख्या 
सुविधा मानधन 
नाशिक विभाग, जिल्हा नंदूरबार 
१. | सुन्नी aad इस्लामी एज्युकेशन अँन्ड | २,००,००० | 4,000 | १,८०,००० | ३,८५,००० | ११० 
मल्टीपर्पज सोसायटी, इमाम अहेमद रजा 
चौक, नंदूरबार, द्वारे संचालित दारूल उलुम 
fas व दारूल उलुम खदिजतुल 
कुबरा, नंदूरबार, इमाम अहेमद रजा चौक, 
नंदूरबार-४२५४१२, जि. नंदूरबार 
२. | इस्माईल दगु जनसेवा फाऊडेडान , नंदूरबार | १,८०,००० | ५०,००० | २,००,००० | ४,३०,००० | ४८ 
द्वारे संचालित मदरसा-ऐ-जुबेदा, सैय्यद 
अब्दुल गाझी नगर, नंदूरबार, जि. नंदूरबार 
एकूण रूपये- ८,१५,०००/- ३,८०,००० ५५,००० | ३,८०,००० | ८,१५,००० 
नाशिक विभाग, जिल्हा अहमदनगर 
१. । मदरसा ares उठलुम इब्राहिमियो | २,००,००० | ८०,००० | 2,¢0,000 32 
मु.पो.पिंपरी निर्मळ, ता. राहाता, जि. 
अहमदनगर 
एकूण रू.२,८०,०००/- २,००,००० a ८०,००० | 2,£0,000 
पुणे विभाग, जिल्हा कोल्हापूर 
१. | मदरसा दारूल उलुम दावतुल इस्लाम सेवा | २,००,००० | ५,००० | 2,00,000 | ४,०५,००० | १६७ 
संस्था, इचलकंरजी, ता. हातकणगंले, जि. 
कोल्हापुर द्वारे संचालित दारूल उलुम द 
sags इस्लाम मदरसा विथ स्कुल, 
इचलकंरजी, ता. हातकणगंले, जि. 
कोल्हापुर. 
२. | मदरसा दारूल GHA तालीमुल कुरआन | २,००,००० | ५०,००० | १,४०,००० | ३,९०,००० | ५० 
फौंडेशन कबनुर, ता. हातकणंगले, जि. 
कोल्हापुर द्वारे संचालित मदरसा दारूल 
उलुम तालीमुल कुरआन Hay, ता. 
हातकणगंळे, जि. कोल्हापुर. 
एकूण रूपये-७,९५,०००/- ४,००,००० ५५,००० | 3,80,000 | ७,९५,००० 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/भाग-१/का-६ 


डाँ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना, सन २०१८-१९ 


शासन निर्णय क्र. अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/भाग-१/का-६, दि. २१.२.२०१९ सोबतचे सहपत्र 


मदरसांची नावे 


वितरीत करावयाचे अनुदान (रूपये) 


एकूण 


पायाभूत 
सुविधा 


ग्रंथालय 


शिक्षकांचे 
मानधन 


रूपये 


विदयार्थी 
संख्या 


पुणे विभाग, जिल्हा सातारा 


आझाद एज्युकेडान सोसायटी, दारूल 
ऊलूम bo wore, मु.पो.उब्रंज, ता. 
कराड, जि. सातारा. द्वारे संचालित 
आझाद एज्युकेडहन सोसायटी, दारूल 
Oa फैजे Hos, VI, ता. कराड, 
जि. सातारा. 


१,९९,००० 


५,००० 


१,४०,००० 


3,080,000 


४५ 


मोहामेडन एज्युकेशन सोसायटी 
मलकापूर, ता. कराड, जि. सातारा द्वारे 
संचालित मदरसा इस्लामिया जियाऊल 
कूरआन, मलकापूर, ता. कराड, जि. 
सातारा. 


२,००,००० 


१,८०,००० 


३,८०,००० 


८५ 


मदरसा दारूल उलुम मेहमुदिया सातारा 
द्वारे संचालित मदरसा दारूल उलुम 
मेहमुदिया सातारा, गेंडामाळ कब्रस्तान 
सातारा, जि. सातारा. 


१,८(७,००० 


२,००,००० 


3,¢9,000 


84 


मदरसा आरबिया SAYS GHA वाघेरी, 
मु.पो.वाघेरी, ता. कराड, जि. सातारा द्वारे 
संचालित मदरसा अरबिया इनाआमुल 
उलुम वाघेरी, मु.पो.वाघेरी, ता. कराड, 
जि. सातारा. 


१,६७,८०० 


२,००,००० 


३,६७,८०० 


७९ 


मदरसा मदिनतुल उलुम मोरगिरी, ता. 
पाटण, जि.सातारा द्वारे संचालित मदरसा 
मदिनतुल उलुम मोरगिरी (पेठ शिवापुर), 
ता. पाटण, जि. सातारा. 


२,००,००० 


५०,००० 


१,२०,००० 


३,७०,००० 


88 


यतीमखाना व दारूल ट्रस्ट, नागठाणे, ता. 
जि. सातारा द्वारे संचालित मदरसा दारूल 
उलुम, नागठाणे, ता.जि. सातारा. 


२,००,००० 


५०,००० 


२,००,००० 


४,५०,००० 


923 


एकूण रूपये-२२,९८,८००/- 


११,५३,८०० 


१,०५,००० 


१०,४०,००० 


२२,९८,८०० 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/भाग-१/का-६ 


Sl. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना, सन २०१८-१९ 
शासन निर्णय क्र. अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/भाग-१/का-६, दि. २१.२.२०१९ सोबतचे सहपत्र 


मदरसांची नावे 


वितरीत करावयाचे अनुदान (रूपये) 


पायाभूत 
सुविधा 


ग्रंथालय 


शिक्षकांचे 
मानधन 


एकूण 
रूपये 


विदयार्थी | 
संख्या 


औरंगाबाद विभाग, जिल्हा जालना 


रजा APSA] चॅरिटेबल ट्रष्ट, जालना द्वारे 
संचालित दारूल उलुम गुलडशने कादरी 
अनवारे रजा टटुपुरा, जालना, जि. 
जालना. 


२,००,००० 


५,००० 


२,००,००० 


४,०५,००० 


(७9५ 


मॉडर्न बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, 
शहागड, ता.अंबड, जि. जालना द्वारे 
संचालित अरबिया fates sar 
TEMS, ता.अंबड, जि. जालना. 


२,००,००० 


२,००,००० 


४,००,००० 


९७ 


फातेमा तु जोहरा एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर 

सोसायटी, शाहागड, ता.अंबड, द्वारे 
संचालित मदरसा जामीयातुलळ बनातम 
फातेमा तू जोहरा, शहागड, ता.अंबड, जि. 
जालना. 


२,००,००० 


२,००,००० 


४,००,००० 


११३ 


मदरसा अरबीया दारूल उळुम जाफ्राबाद 
द्वारे संचालित मदरसा अरबीया दारूल 
उलळुम हरपाळा फाटा, जाफ्राबाद, जि 
जालना. 


२,००,००० 


२,२०,००० 


४,२०,००० 


१३४ 


शाहवली युल्ला एज्युकेशन अन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, आरतखेडा, ता.जाफ्राबाद द्वारे 
संचालित मदरसा अरबीया इस्लाहुल बनात 
आरतखेडा, ता. जाफ्राबाद, जि. जालना. 


२,००,००० 


२,००,००० 


४,००,००० 


७३ 


हपसा एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, 
जालना, द्वारे संचालित मदरसा जामियतुल 
मोमीनात उम्मे सलमा, चंदनझिरा, जालना, 
जि. जालना. 


२,००,००० 


२,००,००० 


४,००,००० 


७१ 


अलहुदा अल्पसंख्यांक वेलफेअर सोसायटी, 
दानापुर, ता. भोकरदन द्वारे संचालित 
मदरसा तुलबनात हजरत हलीमा सादीया 
रजि. दानापुर, जि. जालना. 


२,००,००० 


५०,००० 


१,२०,००० 


3,90,000 


१०७ 


एकूण रूपये-२७,९५,०००/- 


१४,००,००० 


५५,००० 


१३,४०,००० 


२७,९५,००० 


औरंगाबाद विभाग, जिल्हा परभणी 


पर्ल एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, 
ए.एम.सी.काँम्पलेक्स, पैठणगेट, 
औरंगाबाद द्वारे संचालित दारूल उलुम 
नोमानिया इस्लामिक मदरसा, नोमानिया 
कॅम्पस, पाथरी रोड, परभणी, जि. परभणी. 


१,९६,००० 


५,००० 


२,००,००० 


४,०१,००० 


१४१ 


एकूण रूपये-४,०१,०००/- 


१,९६,००० 


५,००० 


२,००,००० 


४,०१,००० 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/भाग-१/का-६ 


Sl. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना, सन २०१८-१९ 


झासन निर्णय क्र. अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/भाग-१/का-६, दि. २१.२.२०१९ सोबतचे सहपत्र 


अ.क्र मदरसांची वितरीत करावयाचे अनुदान (रूपये) | एकूण | विदयार्थी 
पायाभूत । ग्रंथालय | शिक्षकांचे | रूपये | संख्या 
सुविधा मानधन 
औरंगाबाद विभाग, जिल्हा हिंगोली 
१. | अस्सादीखवळ अमिन एज्युकेशन | २,००,००० | 4,000 ६०,००० | २,६५,००० 30 
सोसायटी, चारठाणा, ता.जिंतूर, जि. 
परभणी द्वारे संचालित मदरसा अरबिया 
तहफिजुलळ कुरआन रहिमिया औंढा, 
ना.जि. हिंगोली. 
२. | अस्सादीखवळ अमिन एणज्युकेडान | २,००,००० | ५,००० | १,४०,००० | ३,४५,००० ५५ 
सोसायटी, चारठाणा, ता.जिंतूर, जि. 
परभणी द्वारे संचालित मदरसा जामीया 
अरबिया मिनहाजुल-उलुम औंढा, ना.जि. 
हिंगोली. 
एकूण रूपये-६,१०,०००/- ४,००,००० १०,००० २,००,००० ६,१०,००० 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


